महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथारीटीस सहायक 
अनुदान मंजूर व वितरीत करणेबाबत.. 

महाराष्ट्र शासन 

पर्यावरण विभाग 

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: एमसीझेडएमए २०१७/प्र.क्र.१५८ /तां क-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २६ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा - १) शासन निर्णय पर्यावरण विभाग क्र.एमसीझेडएमए-२०१७/प्र.क्र.१५८/तां.क.४, 
दि.३१ ऑक्टोंबर, २०१८. 


शासन शुद्धीपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक-२ मधील “अनु क्रमांक ०६ मध्ये नमूद 
केलेल्या “ सदर रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र कोस्टल झोन 
मॅनेजमेंट अँथॉरिटीस अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री.मनोहर 
बंदपट्रे अवर सचिव , यांना घोषित करण्यात आले आहे. या ऐवजी श्रीमंती शिल्पा चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, 


पर्यावरण विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच श्री. मनोहर बंदपट्टे उप सचिव यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित केलेले आहे ” असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२६१५४४२८३२०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Manohar Ramchandra tess: 


, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0cfbfeeede95 17aa9b96ad 1d49625c9cSad8e7d6dc787d92279da 


ra, ou=Environment Department, 


Bandpatte 170 reread 
(मनोहर बंदपटे ) 
अवर सचिव, पर्यावरण विभाग 

प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा व हकदारी/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी तथा अ.मु.स., पर्यावरण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

३. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अँथॉरिटी, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा. मंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. राज्यमंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव 

६. संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

qo, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व कार्यासने, पर्यावरण विभाग, 

१२. निवड नस्ती, पर्यावरण विभाग, मुंबई 


